सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे - मोटार कार, मोटार सायकल, 
स्कटुर वाहन खरेदी साठी अग्निमे.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. मोसाअ १३१८/(४)/प्र.क्र.२८/का-पाच, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २६ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१०/प्र. क्र. ३४/१०, विनियम, दि. ३० सप्टेम्बर २०१० 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र. मोसाअ २०११/प्र. क्र. २४/११, का.५ दि. ७ जानेवारी २०१३ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१३/प्र. क्र. 90/2093, विनियम, दि. २० ऑगस्ट २०१४ 

शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 


संदर्भ- १ 
2 
3 
4 


) 
) 


) 
) 
शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाशीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) 


मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (७६१० ०४८१) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत 


स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. ८,२१,५७८/- (रु. आठ लाख एकवीस हजार पाचशे अठ्याहत्तर फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व श्तींच्या 
अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१ हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व 938 AT 
अधिन राहून तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्रनिम-२०१३/प्र.क्र. १०/२०१३/विनियम, दि. २०.०८.२०१४ मधील 
सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून तसेच सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून 
वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे (808) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (808) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच 
महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 

३ अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्‍कम 
तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


४ अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्रिम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्‍्त 
दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्निम देय होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८/(४)/प्र.क्र.२८/का-पाच 


५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आव्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


६) मोटार वाहन अग्निम अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या सेवा काळावधीत एकदाच देय राहील. 


७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित host रक्‍कम त्वरीत शासनास 
प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल 
तर तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केळेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महाळेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक 
खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hes 
स्किपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार सायकल अग्निम वसूली ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह, स्कूटर ahs वसूली ४८ समान 
मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्रिम वसूली ३० समान हपृत्यांमध्यठ व्याजासह वसूल करण्यात यावी. तसेच 
नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमत: मुद्दलाची १०० समान 
मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली go हप्त्यात करावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे १६०/६०/४८/३० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल 
तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


qo) नविन मोटार वाहन, अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचळीत तीन चाकी सायकल, स्कूटर, मोपेडचा विमा 
शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११) अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती 
नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षाची सलग सेवा झाली असावी. 


१२) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी वापरल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी / 
कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. 
संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवश्‍यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा सदर प्रकरणी शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्नीम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


१३) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात 
त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८/(४)/प्र.क्र.२८/का-पाच 


१४) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यळेखाशीर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी FAT कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) 
मोटार वाहने खरेदी SF (संकेतांक ७६१० ०४८ १) -(योजनेतर/दत्तमत) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१५) मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी 
आगाऊ रकमा (9६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा Loo इतर 
जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७ या जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 


१६ सदरहू ज्ञापन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अंदाज २०१३/प्र. क्र. ८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल २०१३ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अट क्र. ८ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय निधी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र समजण्यात यावे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११२६१३००४३६११२ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Aku S i ng ou=Law and Judiciary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73 


N a r ५ h | Va S a ve f56110b7dfcea4b 1 5e66c8dac75aa76eaad 


47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Date: 2018.11.26 13:10:46 +05'30° 


(31. 4. वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रत, 


Ee) 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रबंधक, (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर/औरंगाबाद/बुलडाणा/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,अहमदनगर/औरंगाबाद/बुलडाणा/नागपूर 

९) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन -२३ व कार्यासन २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती /का.५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


SK KS WwW A 
— = Se 


cs = 


क्ल 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ' 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३१८/(४)/प्र.क्र.२८/का.पाच, दि. २६ नोव्हेंबर २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ. क्र. DDO/ Co मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर करावयाचे 
code अग्रीम (रुपये) 

kaa २ ३ | le 4 
॥ 9 | Joogo ae सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई अ.क्र. १ नविन कार ५५०००० 
2 00००२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर अ.क्र. २ नविन मोटार सायकल ५३४९० 
३ ३१०१००४४३२ प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद अ.क्र. ३ नविन स्कूटर ४९३२० 
४ 3००१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद अ.क्र. ४ नविन स्कूटर ६०००० 
५ 3०००९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,बुलडाणा अ.क्र. ५ नविन स्कूटर ५४१७८ 
६ "००३३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर अ.क्र. ६ नविन स्कूटर ५४५९० 


एकूण रुपये- आठ लाख एकवीस हजार Weal अठ्याहत्तर फक्त. 


८२१५७८ 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: c=IN, o=Governi 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Akusing Narshi Vasave 


3376९33047, cn=Akusing Narshi 
Date: 2018.11.26 13:11:53 +05'30" 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


ment Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary, 


2,5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 1 0b7dfceadb15e66c8dac 
75% shi Vasave 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
झासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग , क्र. मोसाअ १३१८/(४)/प्र.क्र. २८ /का.पाच, दि. २६ नोव्हेंबर २०१८ सोबतचे विवरणपत्र , (आकडे रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी मंजूर करावयाचे 
अग्रीम (रुपये) 


श्री. राजेंद्र दत्ताराम सांवत विधि सल्लागार सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय AR कार 
- सहसचिव विभाग, मंत्रालय, मुंबई ५५०००० 


२ . अशोक तुकाराम पटारे कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र nadia, ।नविन स मोटार 
अहमदनगर सायकल ५३४९० 


३ . मनोज श्रीकृष्ण चौधरी सहायक प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, ।नविन स्कुटर 
४ योगेश हरिदासजी गजभिये लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, ।नविन स्कुटर 
| निम्न श्रेणी औरंगाबाद 
५ श्री. अजय सुधाकरराव दुधे कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, ।नविन स्कुटर 
& प्रकाश मोहनराव चरडे कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश स्कुटर 
| न्न eae 


एकूण रुपये- आठ लाख एकवीस हजार Weal अठ्याहत्तर फक्त ८२१५७८ 


Digitally 


Akusing Narshi Vasave £ 


9 
Date: 2018.11.26 13:13:21 +05'30' 


(आ.न.वसावे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


